परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत. 
डॉ.अतुल उत्तम भागवत, 
daaied चिकित्सक, गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३८६/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल,८/१०वा मजला, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०९ जून, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन आदेशा क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१,दि.०२.१२.२०१७. 
२) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.अतुल भागवत/दंतचि/पकास/१६९९-१७०२/ 
२०२१,दि.०३.१२.२०२१. 


शासन निर्णय:- 

शासनाच्या संदर्भ क्र.१ च्या उपरोक्त आदेशान्वये डॉ.अतुल उत्तम भागवत, यांची सामान्य राज्य 
सेवा,गट-ब या संवर्गात दंतशल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. यानुसार 
डॉ.अतुल उत्तम भागवत, हे दंतडल्यचिकित्सक या पदावर ग्रामीण रूग्णालय बार्शी,जि.सोलापूर येथे 
सदर पदावर दि.१२.१२.२०१७ (म.पू) रोजी रुजू झाले. डॉ.अतुल उत्तम भागवत, दंतशल्यचिकित्सक 
गट-ब यांचा परिविक्षा कालावधी दि.११.१२.२०१९ (म.नं.) रोजी समाप्त करण्यात येत असून त्यांच्या 
सेवा दंतडाल्यचिकित्सक या पदावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२६१२२७४११६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PREMANAND 
DYANESHWAR 
SONTAKKE 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३८६/सेवा-१ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ,पुणे. 

७. जिल्हा शल्यचिकित्सक,सोलापूर. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक,ग्रामीण रूग्णालय,बार्शी,जि.सोलापूर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,सोलापूर. 

१०.डॉ.अतुल उत्तम भागवत, दंतशल्य चिकित्सक, गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांचे मार्फत) 

११.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


